सोलापूर जिल्हयातील सोलापूर (मुख्यालय), 
बार्शी, सांगोले, माळशिरस, माढा, दक्षिण 
सोलापुर, तालुक्‍्याकरिता नोटरी नियुक्तीसाठी 
अर्ज मागविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ६९८-२०१९/नोटरी/ई शाखा 
पाचवा मजला (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: 02 ऑगस्ट, २०१९ 


शासन परिपत्रक 


सोलापूर जिल्हयातील निम्नलिखित तालुक्याच्या ठिकाणी नोटरी अधिनियम १९५२ व त्याखाली 
तयार केलेले नोटरी नियम,१९५६ नुसार नोटरींच्या नेमणूका करण्याकरिता, नोटरी नियम, १९५६ अन्वये 
नियम ३ मध्ये विहित पात्रताधारक उमेदवारांकडून सदर नियमांचे नियम ४ मध्ये विहित पध्दतीने व नमुन्यात 
अर्ज (फॉर्म ।॥/ फॉर्म ॥ ) सक्षम प्राधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेमार्फत मागविण्यात येत 
आहेत. सदर उमेदवारांनी नोटरी नियमामध्ये विहित केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्‍त तालुक्‍याचा अधिवासी 
असल्याचे प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टीफिकेट); शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत (रेडहानकार्ड अथवा आधार काड); 
तालुका वकील संघाच्या अध्यक्ष/सचिव यांचे, अर्जदार त्या वकील संघाचा सदस्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र; 
आयकराबाबत पॅन नंबर असल्यास पॅनकार्डची प्रत विहित नमुन्यातील अर्जाबरोबर जोडणे आव्यक आहे. 
तसेच अर्जावर फोटो चिकटवणे आवश्‍यक आहे. 

सदर परिपत्रकानुसार ज्या पात्र उमेदवारांनी / अर्जदारांनी यापूर्वी शासनाकडे स्वत:हून अर्ज पाठविले 
होते, त्यांनी पुन्हा नव्याने अर्ज करावयाचा आहे. पूर्वी दिलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

सर्व पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात फक्त रजिस्टर पोस्टाने/स्पीड पोस्टाने खाली सही 
करणाऱ्या सक्षम were नांवे पाठवावेत. तसेच अर्जाच्या पाकिटावर "........ जिल्हयातील 
eee तालुक्यातील नोटरीच्या पदाकरिता अर्ज" असे ठळक अक्षरात नमूद करावे. परिपूर्ण अर्ज सदर 
कार्यालयात दि. १६ सप्टेंबर, २०१९ तारखेपर्यंत कार्यालयीन वेळेत मिळतील असे पाठवावेत. हया तारखेनंतर 
कार्यालयात प्राप्त झालेले अर्ज तसेच विहित नमुन्यात नसलेले, फोटो न चिकटवलेले व संपूर्ण कागदपत्रे न 
जोडलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१०३२०७०७१२ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


जिल्हा तालुक्याचे नांव नोटरींच्या पदांची संख्या 
सोलापूर सोलापूर (मुख्यालय) ५ 
बार्शी २ 
सांगोले १ 
माळशिरस ३ 
माढा १ 
दक्षिण सोलापूर २ 
Yogesh Heeralal reset 


30१049 


469, 
serialNumber=612827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a54123e5 
mM e a 3ca2001d82866548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 


Date: 2019.08.03 10:41:52 +05'30" 


(यो. ही. आमेटा) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
तथा सक्षम प्राधिकारी 


